नंदुरबार जिल्ह्यातील नंदुरबार तालुक्यातील 
योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट 


करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.६०/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २० सप्टेंबर, २०२१. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा.क्र. का-५/सा.बां.प्रादे वि ना/प्रआ/ग्रामा. दर्जोन्नत/नंदुरबार(जि.नंदुरबार)/२८५७/ 
सन-२०२१ , दि.१४/०६/२०२१. 


प्रस्तावना :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन 

पत्रान्वये नंदुरबार जिल्ह्यातील नंदुरबार तालुक्यातील योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच 
जिल्हा परिषद, नंदुरबार यांनी सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजनेमध्ये समाविष्ट 
करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 

सदर रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, नंदुरबार यांचा ठराव विचारात 
घेता, सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोत्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व 
जिल्हा परिषद, नंदुरबार यांचा ठराव विचारात घेऊन नंदुरबार जिल्ह्यातील नंदुरबार 
तालुक्यातील खालील रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


दर्जोन्नत 
अ. प्रस्तावित रस्त्याचे नांव साखळी । करावयाची दर्जोन्नती 
क्र क्रमांक । एकूण लांबी नंतरचा क्रमांक 
(कि.मी.) 
| .  ग्रामा-१९९ ते पलासवाडा ग्रामा- ०/०० ते २/५०० | 2.400 कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-२२३ 


३२ ला मिळणारा रस्ता. 
(पळासवाडा-२०० ची लांबी वाढविणे) 


समशेरपूर व विखरण रस्ता. 
(रनाळी वाट) 


२. | रामा-७व रामा-११ लळा मिळणारा ०/०० ते १/५०० | १.५००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-२२४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.६० /नियोजन-२ 


दर्जोन्नत 
अ. प्रस्तावित रस्त्याचे नांव साखळी | करावयाची दर्जोन्नती 
क्र. क्रमांक । एकूण लांबी नंतरचा क्रमांक 
(कि.मी.) 
३. | रामा-७ सुजापूर (खारीवाट) ते प्रजिमा] ०/०० ते ४/५०० | ४.५००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-२२५ 
१८ खोंडमळी रस्ता. 
४. | प्रजिमा-१८ खोडमळी ते बामडोद । ०/० ते २/२०० | २.२००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-२२६ 
रस्ता. 
(शिंदे ते बामडोद ग्रामा-४ ची लांबी 
वाढविणे ) 
५. | प्रजिमा-१५८ ते विखरण ते काकरदे | ०/०० ते ७/०० | ७.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-२२७ 
तिसी स्टेशन रस्ता. 
६. | जुने मोहिदा ते तिसी रेल्वे स्टेशन  । ०/०० ते ४/००० | ४.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-२२८ 
पर्यंत जाणारा रस्ता. 
(हाटमोहिदा जुनमोहिदा ग्रामा-२९ 
७. | प्रजिमा-१८ ते देवगड ते इजिमा-२१ | ०/०० ते २/०० ।२.००कि.मी.  । ग्रामीण मार्ग-२२९ 
ला मिळणारा रस्ता. 
८. | ORE ते ग्रामा २०२ पर्यंत जाणारा । ०/०० ते ३/५०० | ३.५००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-२३० 
रस्ता. 
९. | सुजालपुर ते कोरीट रस्ता. ०/०० ते ३/०० | 3.00f At. ग्रामीण मार्ग-२३१ 
| ०. | PRE रामा-५ ते ग्रामा-२०५ ला ०/०० ते 3/400 | ३.५००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-२३२ 
जोडणारा रस्ता. 
एकूण ३३.७०० कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील नंदुरबार जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ३३.७०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (४०५७.२२० + ३३.७००) 
म्हणजेच ४०९०.९२० कि. मी. इतकी होईल. 
हा शासन निर्णय » महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२११००४१६३६४५२४१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANPAT SANDIPAN 
KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्‍त, नाशिक. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.६० /नियोजन-२ 


२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, धुळे (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 

विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 

करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

जिल्हाधिकारी, नंदुरबार. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नंदुरबार. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नंदुरबार. 

कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, नंदुरबार. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


6 


4 
द 


&. 
~~ ~ ~ ~~ ~~ ~ mm ~ 


८ 
र 
१० 
११ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


